समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) 
कार्यक्रमासाठी Ad-hoc हप्त्याचा आवर्ती 
निधी (अनुसूचित जाती उपयोजना हिस्सा) 
वितरीत करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ जुले, २०१९ 


वाचा - 


१) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-२०००/(२७४०)/प्राशि-१, 
दि. १८/०१/२००२ 


2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ 


३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ 


४) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेशा क्रमांक : ७-२/२०१९-]७-१२ 
(50), दिनांक ३०/०४/२०१९ 


५) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप 
/लेखा-२//॥-॥०० (Gen., SC, ST) निधी मागणी/२०१९-२०/१८४३, दि.१५/०६/२०१९ 


प्रस्तावना- 


समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण 


(केंद्र : राज्य) Goo असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक ३०/०४/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र 


शासनाचा Ad-hoc हप्त्याचा आवर्ती (अनुसूचित जाती उपयोजना हिस्सा) रु.३६,९३,७६,०००/- 


(रुपये छत्तीस कोटी त्र्यात्रव लाख शाहात्तर हजार फक्त) इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत 


जमा केलेला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्याचा निधी रु.२४,६२,५०,०००/-(रु.चोवीस 


कोटी बासष्ट लाख पन्नास हजार फक्‍त) इतका येतो. 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.५ येथील 


पत्रान्वये केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३०/अर्थोपाय, दि.१७/०६/२०१९ अन्वये 


केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. 


त्यानुषंगाने निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय 


खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 


झासन निर्णय- 


केंद्र शासनाने समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) योजनेकरिता उपलब्ध करुन दिलेला Ad- 


hoc हप्त्याचा आवर्ती (अनुसूचित जाती उपयोजना हिस्सा) निधी रु.३६.९३७६ कोटी (रुपये छत्तीस 


कोटी त्र्यात्नरव लाख We हजार फक्त) व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा निधी (अनुसूचित जाती 


उपयोजना हिस्सा) रु.२४.६२५० कोटी (रु.चोवीस कोटी बासष्ट लाख पन्नास हजार फक्त) असा 


एकूण रु.६१.५६२६ कोटी (रुपये एकसष्ट कोटी छपन्न लाख सव्वीस हजार फक्त) इतका निधी 


खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र 


शिक्षा कार्यक्रमाच्या (सर्व शिक्षा अभियान) अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरित करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. सदर विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद 


स्तंभ क्र.२ येथील लेखाशिर्षाकरिता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


अ.क्र लेखाशिर्ष सन २०१९-२० या वर्षात | वितरीत करावयाची 
अर्थसंकल्पिय तरतूद तरतूद 
a २ ३ 1 ४_| 


| "मागणी क्रमांक ई-२, 2202, सर्वसाधारण| रु.१३५.०० कोटी | रु. ३६.९३७६ कोटी 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७८९- 
अनुसूचित जाती उपयोजना, (०२) समग्र 
शिक्षा योजना, (०२) (०१) समग्र शिक्षा 
अभियान (अनुसूचित जाती उपयोजना) 
SCSP), केंद्र हिस्सा ६० Tah) 

सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (2202 1609)" 


२ | "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण | रु.९०.०० कोटी । रु.२४.६२५० कोटी 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७८९- 
अनुसूचित जाती उपयोजना, (०२) समग्र 
शिक्षा योजना, (०२) (02) समग्र शिक्षा 
अभियान (अनुसूचित जाती उपयोजना) 
(5052), (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (2202 1484)" 


एकूण रु.६१.५६२६ कोटी 


२. वित्त विभागाच्या दि.०१/०४/२०१९ व दि.०८/०७/२०१९ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद 
केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.३०/०४/२०१९ रोजीच्या 

आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०१९-२० च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 

प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत चाळू योजनांच्या आवर्ती 

खर्चासाठी खर्च करावा.तसेच सदरचा निधी हा अनुसूचित जाती, नवबौध्द घटकांसाठी खर्च करावा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस .डी-१ 

४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ व दि.०८/०७/२०१९ च्या शासन 
परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी 
अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना 
"आहरण व संवितरण अधिकारी" तर उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय 
यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झञासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ व दि.०८/०७/२०१९ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये, वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३०/अर्थोपाय, 
दि.१७/०६/२०१९ व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.८९/अर्थसंकल्प, दिनांक १७/०७/२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२५१४२८१४४६२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Umeshrao Gaiki 


Santosh Umesh rao (५ iki sane 


4.20=1d60828c41033ab1 da6d64ef17879745d578b334c05c1e81 


51 ef933f134060b: 


G a | kwa d te me : ec roses in 4 104054e53 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


) 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

१०) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

११) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१२) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


SG ८-४ 


(९ 


vo 


१४) अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) अवर सचिव, लेखा शाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवड नस्ती (एस.डी.१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


